भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित 
जाती/अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष 
सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत निवासी व्यवसाय 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. साप्रोयो-२०१८/प्र.क.५९/उद्योग-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मे, २०१८. 
वाचा :- 9) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र. १३३/उद्योग-८,दि. ११.०२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र. १३३/उद्योग-८,दि. ११.०५.२०१६ 
3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१४/४४०/प्र.क्र.६६/१४/१२-अ, 
दि.०१ नोव्हेंबर,२०१४ व दि.३०.०४.२०१६ 
४ उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/एससी-एसटी योजना/मऊविकेऔ/प्रका/२०१८/ ओ-४१४, 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ 
५) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/अनु.जाती/अनु.जमाती/२०१८/ अ-८४५,दि. ०५ मे, २०१८ 


प्रस्तावना 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ व्या जयंती निमित्त राज्यातील अनुसूचित 

जाती/अनुसूचित जमाती उद्योजकांना उत्तेजन देऊन त्यांना स्वयंपूर्ण व आर्थिक दृष्टयां स्वावलंबी 
करण्याच्या उद्देशाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णय दि. ११.०२.२०१६ अन्वये नवीन योजना 
कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेतील परिच्छेद १४ येथील कौशल्य विकास योजनेनुसार 
अ.जा./अ.ज. प्रवर्गातील उद्योजकांच्या ज्ञानात वाढ करणे व सामाजिक विकास करण्याच्या उद्देशाने 
माहराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MIED) व भारतीय उद्योजकता विकास संस्था (€[)-|), अहमदाबाद 
यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने निवासी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजनेच्या दि.११.०२.२०१६ 
च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १४ येथील कौशल्य विकास योजनेनुसार अ.जा./अ.ज. प्रवर्गातील 
उद्योजकांच्या ज्ञानात वाढ करणे व सामाजिक विकास करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र उद्योजकता विकास 
केंद्र (MIED) व भारतीय उद्योजकता विकास संस्था (ED-), अहमदाबाद यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने 
निवासी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी लाभार्थीचे निकष तसेच प्रति लाभार्थी 
खर्चाचा दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रशिक्षणार्थींची निवड प्रक्रिया:- इच्छुक असलेल्या व पात्र लाभार्थींची निवड खालील निवड 
समितीमार्फत प्रत्यक्ष मुलाखत घेवून केली जाणार आहे. 


जिल्हास्तरीय कार्यबल/प्रशिक्षणार्थी निवड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत 
आहे:- 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०१८/प्र.क.५९/उद्योग-८, 


अ.क्र. । निवड समिती सदस्य पदनाम 
a महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (मुंबईसाठी उद्योग | अध्यक्ष 
सह संचालक, मुप्रावि, मुंबई) 
२ जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी उपाध्यक्ष 
३ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प प्रतिनिधी सदस्य 
४ औद्योगिक संघटनेचे प्रतिनिधी सदस्य 
4 जिल्हा अग्रणी SHH व्यवस्थापक सदस्य 
६ प्रकल्प अधिकारी, म.उ.वि.के सदस्य सचिव 
आवड्यकतेनुसार विशेष सदस्यांना निमत्रित /पाचारण 
करता येईल. 


लाभार्थींची पात्रता:- प्रस्तुत योजनेतंर्गत लाभार्थी प्रशिक्षणार्थींची पात्रता खालीलप्रमाणे निश्चित 
करण्यात येत आहे:- 


१. उमेदवार हा अनु.जाती/अनु.जमाती प्रवर्गातील महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षापासून 
रहिवाशी असावा. 

२. शौक्षणिक पात्रता:- किमान ७ वी पास/विशेष कौडल्य असल्यास पात्रता शिथील करण्याचे 
अधिकार महाव्यवस्थापक, जि.उ.कें. यांना राहील.(१० वी पास उमेदवारांना तसेच महिलांना 
प्राधान्य द्यावे) 

३. वयोमर्यादा:- किमान १८ व कमाल Yo वर्ष 

४. पात्र प्रशिक्षणार्थीस महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्हयातील त्यांच्या आवडीचे /पात्रतेनुसार 
प्रशिक्षण घेता येईल. 


ब) प्रशिक्षणावरील खर्चाचे निकष:- 
राज्य प्रशिक्षण धोरण-२०११ नुसार प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रशिक्षण शुल्काचे दर खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात आलेले आहेत.(संदर्भ: शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन- 
२०१४/४४०/प्र.क्र.६६/१४/१२-अ, दि.०१ नोव्हेंबर,२०१४):- 


निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता दर (रुपये) 
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था/ | विभागीय स्तरावरील प्रशिक्षण | जिल्हा प्रशिक्षण संस्थासाठी 
शिखर संस्था संस्थांसाठी 
(आ) (ब) (क) 
रु.२०००/- रु.१५००/- रु.१०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०१८/प्र.क.५९/उद्योग-८, 


सदर शासन SAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०५१९१५३६१७४९१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१६५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Sanjay Shankarrao Ingle 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry 
Sanjay Sat palma (वाळवण यी 

2.5¥ [0d6 16600e4d2f5 10d1c8cc19813e070ad282d2275bf6F 

¢132a2dee97f14e0a6, 

serialNumber=d337930b14433dc62c01 54af2bbc60bbS5a6edcaa 
Shankarrao Ingle ८ वका 

Date: 2018.05.19 15:34:24 +05'30' 

जये) 
(संजय इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व संबंधित मा. मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व संबंधित मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 

विकास आयुक्‍त तथा उद्योग संचालक, नवीन प्रशासन इमारत, पहिला मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 


. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED), औरंगाबाद. 


महाराष्ट्र उद्योजकता विकास संस्था ()।-), अहमदाबाद. 
सर्व कार्यासने, उद्योग विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


